आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ डिसेंबर,२०२० 
वाचा 


१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१६.०४.२०२० 

२) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४.०५.२०२०. 

३) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 

४) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. निधीवि-२०२०/प्र.क्र.२२/बांव्यक. 

दि.७.१२.२०२० 

शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु. २४०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे.चाळू आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाने वाचा क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये भांडवली 
ळेखाशीर्षाखाळील अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९) या योजनेखाली उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील 
निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील go टक्के पेक्षा जास्त भौतिक प्रगतीपथावरील नमुद केल्यानुसार ६२ 
कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.१११२०.२१ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी 
तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली 
(BEAMS Jax वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


२ ३ ie a 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक 43 ९७८९.२१ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ९ १३३१.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 


एकुण ६२ १११२०.२१ 


2. 


me) 


) 


3. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाडन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ६२ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर are निर्णय वाचा क्र. 3 येथील वित्त विभागाच्या हासन परिपत्रकान्वये विभागास 


प्रदान केलेल्या अधिकारात व मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५४५००७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra aut 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

° ou=Tribal Development Department, 

D | g a mM b a | | (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c 
4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

A "1 t e cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:45:01 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ शाहापुर/ डहाणू/ 
जव्हार/नागपुर . 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे/अमरावती/चंद्रपूर. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६, दि. ०८/१२/२०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 
za २ 3 pk ५ 
अ) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ , नाशिक 
१) कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),धुळे 
¥ शासकीय आश्रमशाळा होराफळी येथे 
शालेय इमारत व मुलांचे वसतीगृहाचे ७१५.५६ ६७३.१० ४०.०० 
बांधकाम 
२ । शासकौोय आश्रमशाळा आमसरपाडा येथे 
शालेय इमारत बांधकाम ४९४.९८ २५१.५४ ५०.०० 
३ | शासकीय आश्रमशाळा आमसरपाडा येथे 
मुलांचे वसतीगृह बांधकाम ४९८.२७ १७७.१८ ५०.०० 
मुलांचे वसतीगृह बांधकाम 
४ | शासकीय आश्रमशाळा आमसरपाडा येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम ees ers कार 
५ | शासकीय आश्रमशाळा भीलवाड ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह ९०२.५१ ४९४.५२ २५०.२१ 
बांधकाम. 
६ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा माणी 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे ९१३.१८ ३३९.८९ २५०.०० 
वसतिगृह बांधकाम 
७ | शासकीय आश्रमशाळा तोरणमाळ येथे 
शिक्षक व कर्मचारी निवासस्थान ता.धडगांव ५६२.५४ ३४६.३७ १६०.०० 
जि.नंदुरबार 
८ | शासकोय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे 
मुलींचे वसतीगृह ता. अक्कलकुवा जि ८२०.६९ ४९१.४८ २२०.०० 
नंदुरबार 
९ । शासकीय आश्रमशाळा मोरंबा येथे मुलींच्या 
वसतीगृहाचे बांधकाम ता. अक्कलकुवा ८२०.६९ ५४४.०६ ३००.०० 
जि.नंदुरबार 
Ravindra rai 
Bigemmalig =n पृष्ठ ९ पैकी ४ 


Aute 


08, cn=Ravindra Diga 


Date: 2020.12.08 16:49:20 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


वि ० | शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे मुलींचे 
वसतीगृह ता. नंदुरबार जि.नंदुरबार १४१६.३२३ ८८७.६३ ३५०.०० 
वि १ | शासकोय आश्रमशाळा खडको येथे 
कर्मचारी निवासस्थान ता. नवापुर जि ७२६.२७ ४५७.९७ १००.०० 
नंदुरबार 
१२ | शासकीय आश्रमशाळा लोय येथे शाळेय 
इमारतीचे बांधकाम. ता.नंदुरबार जि ५४२.०२ ३६२.४० २५०.०० 
नंदुरबार 
१३ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलीचे 
वसतीगृह ता. नवापुर जि. नंदुरबार १३७५.०७ ७५९.५४ ३००.०० 
१४ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलांचे 
वसतीगृह ता. नवापुर जि. नंदुरबार १३७५.०७ ५४१.५७ २००.०० 
१५ | शासकोय आश्रमशाळा पैठण येथे मुलींचे 
वसतीगृहाचे बांधकाम ता.अकोले ८८८.४५ ३२५.६२ १००.०० 
जि.अहमदनगर 
१६ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलीचे 
वसतीगृह- २ ८९७.२३ ३४५.४० २३५.०० 
१७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कनाशी 
ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे ९१३.१८ २६१.२६ २५०.०० 
वसतिगृह बांधकाम. 
१८ | शासकोय आश्रमशाळा भगदरी येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम ता.अक्कलकुवा ८२०.६९ २६८.६३ २००.०० 
जि.नंदुरबार 
१९ | शासकोय आश्रमशाळा डाब येथे मुलींचे 
वसतीगृह अक्कलकुवा नंदुरबार ८२०.६९ ४५१.८२३ २५०.०० 
वसतीगृह ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
२० | शासकोय आश्रमशाळा सलसाडी येथे 
मुलींचे वसतीगृह तळोदा जि नंदुरबार en a ae 
२१ | शासकोय आश्रमशाळा बोरद येथे मुलींचे 
वसतीगृह तळोदा जि नंदुरबार क = ee 
२२ | शासकोय आश्रमशाळा तालंबा येथे मुलींचे नाता तुती sities 
वसतीगृह तळोदा जि नंदुरबार न न न 
Ravindra Daca ovcoverent Orissa 
Digambarro / semana पष्ठ९पैकी५ 
qT 


Aute 


igambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:49:03 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


२२ 


शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे मुलींचे 
वसतीगृह G+3 G+2 ता. नंदुरबार जि 
नंदुरबार 


१३८०.५७ 


७०४.०९ 


१५०.०० 


२४ 


MATH आश्रमशाळा खडकी येथे मुलांचे 
वसतीगृह ता नवापुर नंदुरबार 


१४१६.२२ 


९२३३.१४ 


344.00 


२५ 


शासकीय आश्रमशाळा केळीकोतुळ येथे 
मुलींचे वसतीगृह ता. अकोले जि 
अहमदनगर 


९७०.०२३ 


२३०३.८० 


200,00 


२६ 


शासकीय आश्रमशाळा गणोरे ता.कळवण 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम. 


९१३.१९ 


202.3¢ 


२५०.०० 


२७ 


शासकीय आश्रमशाळा भगदरी येथे मुलांचे 
वसतीगृह बांधकाम ता.अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 


८१३.५८ 


२००.७५ 


200,00 


२८ 


शासकीय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे 
वसतीगृह ता अक्कलकुवा जि नंदुरबार 


८२०.६९ 


१५९.५९ 


२०० 


२९ 


शासकोय आश्रमशाळा मांडवी येथे मुलींचे 
वसतीगृह तळोदा जि नंदुरबार 


८१३.५८ 


424.29 


= 00 


30 


शासकोय आश्रमशाळा लोभाणी येथे मुलीचे 
वसतीगृह तळोदा जि नंदुरबार 


(१३-५८ 


८२२.८७ 


शिका १० 


२१ 


शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे 
मुलांचे वसतीगृह ता. अक्कलकुवा जि 
नंदुरबार 


८२०.६९ 


२२०.२६ 


२०० 


३२ 


शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे मुलींचे 
वसतीगृह G+3 G+ ता. नंदुरबार जि 
नंदुरबार 


१४६०.९ 


१२० 


५०० 


२३ 


शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे 
कर्मचारी निवासस्थान (G+3) ता. नंदुरबार 
जि नंदुरबार 


७९२.५६ 


२११.६८ 


२०० 


२४ 


MAPA आश्रमशाळा आसाणे येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम 


३५५.९२ 


२२५.२ 


२५ 


३५ 


शासकोय आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम. 


९०३.५९ 


१३१.८१ 


२०० 


Ravindra 
Digambarro = 


Aute 


8, तास ig te 
Date: 2020.12.08 16:48:48 +05'30' 


69e25F410 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


३६ । शासकोय आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी येथे ९०८.२६ ३२१.०७ १५० 
मुलींचे वसतीगृह ता. अकोले जि 
अहमदनगर 
३७ | शासकोय आश्रमशाळा कोहणे येथे मुलींचे ९४०.९२ ११७.३३ १५० 
वसतीगृहाचे बांधकाम ता.अकोले 
जि.अहमदनगर 
३८ | शासकोय आश्रमशाळा मुतखेल येथे मुलींचे ९१०.६२ ९३.३५ 111 ०० 
वसतीगृह ता. अकोळे जि अहमदनगर 
३९ | शासकोय आश्रमशाळा खिरविरे येथे मुलींचे ९११. 9२ ६६.७१ २५ 
वसतीगृह ता. अकोळे जि अहमदनगर 
vo | शासकोय आश्रमशाळा पिपरकणे येथे ९२२.३ १३१.०७ २०० 
मुलींचे वसतीगृह ता. अकोले जि 
अहमदनगर 
४१ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलींचे ८९७.२३ २३२.२३ २०० 
वसतीगृह-१ ता. अकोले जि अहमदनगर 
४२ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे ८९९ १५९.३९ शिका 
वसतीगृह-१ ता. अकोले जि अहमदनगर 
४३ | शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे ८९९ ८०.५ | 
वसतीगृह-२ ता. अकोले जि. अहमदनगर 
४४ | कोटमदरा ता.आंबेगांव जि.पुणे येथे १३५.१२ a a 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह 
एकुण धुळे विभाग (आदिवासी) | ३८११७.८४ | १४६७२.९८ ८३६५.२१ 
२कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),ठाणे 
84 | शासकोय आश्रमशाळा, पळसुंदे ता. 
मोखाडा जि. पालघर र. या aa 
४६ | शासकोय आश्रमशाळा, गुहीर ता. वाडा 
जि. पालघर (9०९.४८ 834.82 400,00 
४७ | शासकीय आश्रमशाळा, टाकीपठार ता. 
ETN जि. ठाणे Sans oe ae 
४८ | शासकोय आश्रमशाळा, गारगाव ता. वाडा 
fy. USER 4309.93 ४२७.२४ ५०.०० 
Ravindra ee 
Digambarro ८४ पृष्ठ ९ पैकी ७ 


Aute 


Ice ashtra, 
20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897 
737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:47:35 +05'30' 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


४९ | शासकोय आश्रमशाळा सायवन,ता. डहाणू 
जि. पालघर (शालेय इमारत) ९३३-८९ वि eee 
५० | शासकोय आश्रमशाळा कोठारे , ता. शहापूर 
जि. ठाणे (शालेय इमारत) ८३९.६८ २५१.५८ ३७२.०० 
५१ | शासकीय आश्रमशाळा होटगी,ता. जि. 
सोलापूर (शालेय इमारत) ८२२.८१ ६०४.६४ थय च 
५२ | शासकोय आश्रमशाळा पिसे (पडघा) , ता. 
भिवंडी जि. ठाणे (शालेय इमारत) ९३१९-६६ क गगह 
५३ । शासकोय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) मुलींचे 
वसतिगृह ता.भिवंडी जी. ठाणे ११८६.०० = $56.66 
एकुण ठाणे विभाग (आदिवासी) | ७४०६.११ ३२३६.३८ १४२४.०० 
अ) एकुण नाशिक मंडळ ४५५२३.९५ | १७९०९.३६ ९७८९.२१ 
ब) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ ,नागपुर 
१कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,अमरावती 
शि शासकोय आश्रमशाळा माहुर, जि. नांदेड ७०२.९९ ४६४.२८ ७६.०० 
२ शासकौय आश्रमशाळा किन्हीराजा ता. ४८४.५८ ३१८.०९ १६५.०० 
माळेगाव जि. वाशिम 
एकुण अमरावती (आदिवासी) विभाग ११८७.५७ ७८२.३७ २४१.०० 
२)कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,चंद्रपुर 
३ MAPA आश्रमशाळा कोरची येथे मुलींचे ४८०.९९ २३४.८२ ४०.०० 
वसतीगृह बांधकाम. 
४ मुलचेरा ता मुलचेरा जि गडचिरोली येथे ३०१०.७७ शिंग .०० ५०.०० 
शासकीय आश्रमशाळा संकुल बांधकाम. 
ष्‌ शासकिय आश्रमशाळा खमनचेरु, ता.अहेरी १०८०.०० ५०४.८५ २००.०० 
जि.गडचिरोळी  येथीळ आश्रमशाळा 
संकुलाचे बांधकाम. 
Ravindra 


Digambarro 


Aute 


८9512568908748 
08, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:47:04 +05'30' 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


& पोटेगांव तह. जि. गडचिरोली येथील १०७५.०० ५०५.३८ २००.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम. 
9 पोटेगांव तह. जि. गडचिरोली येथील १०९०.०० ५०४.०६ २००.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलींचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम. 
८ कोरची ता. कोरची जि. गडचिरोली येथील १०८४.०० ५५३.१३ २००.०० 
शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम. 
९ शासकीय आश्रमशाळा  जारावंडी, १०८६.०० ५०६.१० २००.०० 
ता.एटापल्ली जि. गडचिरोली मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम. 
एकुण चंद्रपुर (आदिवासी) विभाग ८९०६.७६ २८०८.३४ १०९० 
ब)नागपुर मंडळ १००९४.३३ ३५९०.७१ १३३१ 
एकुण अ--ब ५५६१८.२८ | २१५००.०७ १११२०.२१ 
Ravindra eae. 
[909110१100 ७०५०५७. 
Aute फण 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


